RNI No.MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , 


अंक ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 

ते 


[ पृष्ठे २६ किंमत : रुपये १४-०० 


। 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


उप विभागीय अधिकारी खेड यांजकडून 


अधिसूचना 


" 


2 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

भूसंपादन / शिवतर ( कोडबा ) /एसआर/३६/२०२१.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे सूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समूचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे शिवतर , ता . खेड , जि . रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी मुख्य कामे 
अंतर्गत धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा तसेच चौकीदार निवासस्थानासाठी जमीन संपादन होत असून यात यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या , रत्नागिरी 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समूचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी आता , उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट - कलम ( ई ) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समूचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ग ) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेवतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय 


7 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


अधिकारी खेड यांना प्राधिकृत केलेले आहे . सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी खेड असे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर 
सेवा संस्था , मु.पो.कोंड्ये , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी यांच्याकडून , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहीत केलेल्या रीतीने दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करण्यात येईल . 

अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव : - मा . जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , रत्नागिरी , सिंचनभवन , कुवारबांव , रत्नागिरी . 
प्रयोजन : 

लघुपाटबंधारे योजना शिवतर ( कोडबा ) ता . खेड , जि . रत्नागिरी , धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा 
तसेच चौकीदार निवासस्थान या कारणासाठी . 
गावाचे नाव : 

मौजे शिवतर , ता . खेड , जि . रत्नागिरी . 
एकूण क्षेत्र : - ४५.८२.८० हे.आर. 


- 


2 


अ.क्र . 


ग . नं . 


पूर्व 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


संपादित क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


३२५ 


०.१६.०० 


३०४ 


ON Y mm 


३२ ९ 
३२५ 


३२८ 
३२७ 


२ 


३२६ 
१५१३ 
१५१३ 


३२६ 


०.०४.०० 
०.११.०० 
०.१२.०० 


३०४ 
३२६ 


३ 


३२७ 


३२८ 


३३० 


४ 


३२८ 


३२७ 


३२५ 


३४२ 


३३० 


३२ ९ 


०.०३.०० 


- 


- 


- 


کا کل 


६ 


३३० 


०.०२.०० 


१५१२ 


३२८ 


३४३ 


३४५ 


७ 


३३ ९ 


०.२०.०० 


- 


८ 


३४१ 


०.०६.०० 


३४३ 


३३१ 


३३ ९ 


३४० 


९ 


०.०७.०० 


- 


- 


३४२ 
३४३ 


१० 


०.१८.०० 


३३० 


३४२ 


३४४ 


३४१ 
३४० 


११ 


०.१ ९ .०० 


३३० 


३४३ 


३४६ 


३४४ 
३४५ 


१२ 


११ ९ ४ 


१४ ९ ४ 


३३० 


३४६ 


०.५५.०० 
०.१७.०० 


१३ 


३४५ 


३४८ 


३४७ 


११ ९ ४ 


१४ 


३४६ 
३४७ 
३४८ 


३४६ 


११ ९ ३ 


३४८ 
३४० 


३५० 
३४१ 


१५ 


३४६ 


३४४ 
११ ९ ५ 


११ ९ २ 


०.२५.०० 
०.१७.०० 
०.९ ५.०० 
०.२०.७० 
१.८७.०० 


३५५ 


११ ९ १ 


१६ 
१७ 


११ ९ ३ 


११ ९ ३ 


१ ९९ ८ 


११ ९ २ 


१२०१ 


११ ९ ० 
३५५ 


१८ 


११ ९ ४ 


१४ ९ ३ 


३४५ 


११ ९ ५ 
११ ९ ८ 


१ ९ 


११ ९ ५ 


११ ९ ६ 


११ ९ ४ 


११ ९ २ 


०.५७.०० 
०.६३.०० 


२० 


११ ९ ६ 


१४७० 


११ ९ ४ 


११ ९ ५ 


११ ९ ७ 


섧 싫 심성 


२१ 


११ ९ ६ 


११ ९ ८ 


११ ९ ७ 
११ ९ ८ 
११ ९९ 


१४६ ९ 
११ ९ ७ 


११ ९ ७ 
१२०० 


२२ 


११ ९ ५ 


११ ९ ३ 


०.०१.८० 
०.१२.१० 
०.४ ९ .०० 
०.१७.९ ० 


२३ 


२४ 


१२०० 


११ ९ ० 


२५ 
२६ 


११ ९९ 
१४०५ 


११ ९ ३ 
१२०० 


१२०० 
१२०६ 


११ ९ ८ 


२७ 
२८ 


१२०१ 
१२०२ 
१२०६ 
१२०८ 
१२० ९ 
१२१० 
१२११ 


१५.५७.१० 

०.०२.०० 
०.०३.५० 
०.८८.०० 
०.३३.०० 


१२०७ 


२ ९ 


१४०२ 
१३ ९९ 
१३ ९ ० 
१३ ९ ० 


१४०५ 
१४०२ 
१२० ९ 
१२१० 


१२० ९ 
१२१० 
१२११ 


३० 


१२०७ 
१२१६ 
१२१२ 


०.३२.०० 


३१ 


०.०३.३० 


१२ ९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


३२ 


१२ ९ ५ 


०.०२.०० 


१३ ९ ३ 


१२११ 


१२१७ 


१२ ९ ६ 


३३ 


१४०० 


०.१ ९ .७० 


०.०७.०० 


१४०३ 


१२०८ 


१२० ९ 


३४ 
३५ 


१.६४.०० 


१४०२ 
१४०३ 
१४०५ 
१४०६ 
१४०७ अ 


१४११ 
१४०६ 


३६ 


१४०१ 
१४१२ 
१४१० 
१४१० 
१४०८ 


१४०५ 
१२०२ 


०.०३.०० 


१४०१ 
१४०४ 
१४०५ 


३७ 


०.०४.०० 


१४०८ 


१२०० 
१२०० 


३८ 


०.१३.०० 


१४५३ 


१४०५ 


३ ९ 


१४०७ ब 


०.०२.३० 


४० 


१४०८ 


०.१०.१० 


४१ 


१.७०.०० 


१४४४ 


१४४ ९ 


१४०८ 


४२ 


१४० ९ 
१४१० 
१४११ 


१४०८ 


१४११ 
१४१२ 


१४० ९ 
१४० ९ 


१४११ 
१४०३ 
१४०३ 


४३ 


१४१० 


४४ 


१४४८ 


०.०६.१० 
०.०७.६० 
०.०६.०० 
२.६८.०० 
०.५७.०० 


१४४ ९ 


१४६६ 


४५ 
४६ 


१४७५ 
१४४८ 


१४५७ 


४७ 


०.७२.०० 


४८ 


०.७७.०० 


१४५२ 
१४५३ 
१२०० 


४ ९ 


१४४८ 
१४४ ९ 
१४५० 
१४५० 
१४५१ 
१४६७ 
१४५० 
१४४ ९ 
१४५८ 


५० 


१४५० 
१४५१ 
१४५२ 
१४५३ 
१४५४ 
१४५७ 
१४५८ 
१४५ ९ 
१४६० 
१४६१ 
१४६३ 


११ ९९ 


१४५० 
१४० ९ 
१४०६ 
१४१६ 
१४०७ 
१४६१ 
१४५१ 
१४५७ 
१४५७ 
१४५८ 


०.१२.२० 
०.०५.३० 
०.०५.६० 
०.०२.५० 
०.०३.०० 


५१ 
५२ 


१४५७ 
१४६१ 
१४६१ 
१४६४ 
१४५८ 
१४६० 
१४६० 
१४६३ 
१४५ ९ 
१४६५ 
१४६८ 
१४६७ 


१४६१ 
१४५ ९ 


५३ 


११ ९९ 
११ ९९ 


५४ 


०.०३.५० 


१४४ ९ 


०.०३.०० 


१४५७ 


१२०० 


१४५२ 


५६ 


०.०३.५० 


१४५४ 
११ ९९ 


५७ 


१४६४ 


०.० ९ .७० 


१४६० 
१४५४ 
१४६३ 


०.०८.०० 


१४६४ 


५८ 
५ ९ 


०.१२.०० 


१४७४ 


१४५१ 


६० 


१४६५ 
१४६६ 
१४६७ 
१४६८ 
१४६ ९ 
१४७० 


०५.६० 
०.०६.३० 


१४६३ 
१४६६ 
१४६६ 
१४४८ 
१४७३ 
१४७१ 
१४७१ 
१४७१ 
१४७२ 
१४७४ 
१४७४ 


१४६८ 
१४६ ९ 


६१ 


१४६५ 
१४६४ 
११ ९ ७ 
११ ९ ७ 
११ ९ ६ 


१४६५ 
१४६७ 


६२ 


०.०४.३० 


१४७० 


१४६८ 


६३ 


०.१८.२० 


१४८५ 


१४६ ९ 


६४ 


१४७१ 


१४८४ 


१४७० 


१४६८ 


६५ 


०.११.९ ० 
०.० ९.९ ० 
०.०८.८० 


१४८३ 
१४७२ 


६६ 


१४७२ 
१४७३ 
१४७४ 
१४७५ 
१४७६ 


१४७१ 
१४७१ 
१४७२ 
१४७४ 


१४७३ 
१४६८ 
१४६६ 
१४४८ 


६७ 


०.३७.०० 


१४८० 


१४७५ 
१४७६ 


६८ 


०.०५.०० 


१४८० 


६ ९ 


०.२५.०० 


१४७७ 


१४८० 


१४७५ 


१४४८ 


७० 


१४७७ 


०.५३.०० 


१४३३ 


१४७८ 


१४८० 


१४४८ 
१४७७ 


७१ 


१४७८ 


०.२०.०० 


१५४६ 


७२ 


१४७ ९ 


०.३०.०० 


१४७८ 


१५४५ 
१५४५ 
१४७ ९ 


१४८० 


७३ 


१४८० 


०.६१.०० 


१४७७ 


१४७ ९ 
१४८१ 
१४८१ 
१४८२ 
१४८३ 


१४७६ 


७४ 


०.०४.५० 


१४८० 


१४८८ 


१४८१ 
१४८२ 


७५ 


०.०४.८० 


१४८७ 


१४८१ 
१४८२ 


१४७२ 
१४७२ 
१४७२ 


७६ 


१४८३ 


०.०४.३० 


१४८५ 


१४८४ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


७७ 


१४८४ 


०.२०.२० 


१४८३ 


१४८५ 


१४७० 


१४७१ 


७८ 


१४८५ 


१४८७ 


१४८६ 


११ ९ ६ 


१४८४ 


०.१३.१० 
०.०३.०० 


७ ९ 


८० 


१४८६ 
१४८७ 
१४८८ 


०.०६.०० 


१४८५ 


१४८८ 
१५४५ 


८१ 


०.२३.०० 


१४८२ 
१४८१ 
१४८८ 


८२ 


०.०७.०० 


१४८ ९ 
१४ ९ ० 


८३ 


१४८७ 
१४८६ 
१४ ९ २ 
११ ९ ४ 


१५४५ 
१५०० 
१४ ९ ० 
१४ ९ ६ 


०.१६.२० 


१४८ ९ 
१४८ ९ 
१५०० 
१४ ९९ 
१४ ९ २ 
१ ९९ ४ 
१५११ 


१४८ ९ 
१४८६ 


८४ 


०.०३.०० 


१४ ९ १ 
१४ ९ ३ 


०.२४.६० 


११ ९ ४ 


१४ ९ २ 


८५ 
८६ 


१४ ९ ४ 


३४५ 


१४ ९ ३ 


०.२५.८० 
०.०२.०० 


१४ ९ ५ 
१४ ९ ७ 


८७ 


१५०४ 


१ ९९ ४ 


१४ ९ ६ 


८८ 


१४ ९ ५ 
१४ ९ ६ 
१४ ९ ७ 


०.०३.०० 


८ ९ 


०.०२.०० 


१५०२ 


१५०४ 


१४ ९ ५ 


१४ ९ ८ 


९ ० 


१४ ९ ८ 


०.०४.०० 


९ १ 


०.०२.०० 


१४ ९ ८ 


१४ ९ २ 


९ २ 


१४ ९९ 
१५०० 
१५०१ 


०.१०.०० 
०.०३.०० 


१५०० 
१५४५ 
१५४५ 
१५४४ 


१४ ९ ० 
१४ ९ ८ 


९ ३ 


१४ ९ ० 
१४८ ९ 
१५०० 
१५०१ 
१५०२ 


९ ४ 


१५०२ 


१५०१ 
१५०२ 
१५०३ 
१५०६ 
१५०६ 


०.४२.०० 
०.४५.०० 


१४ ९ ७ 


९ ५ 


१५०३ 


१५४४ 


१५०४ 


१५०४ 


१५०३ 


१४ ९ ४ 


१४ ९ ७ 


९ ६ 
९ ७ 


०.३७.०० 
०.२२.०० 


१५०५ 


९ ८ 


०.४१.०० 


१५०७ 


१५०६ 
१५०७ 


१५०५ 
१५३ ९ 


१५११ 
१५० ९ 


१५०३ 
१५०६ 


९९ 


०.०२.०० 


१५०८ 


१०० 


१५०८ 


०.५२.०० 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 


१५० ९ 
१५१० 
१५११ 


०.११.०० 
०.२०.४० 


१५१० 
३२७ 
३३० 


१५०७ 
१५० ९ 
१५० ९ 
१५० ९ 
१५१४ 
१५०८ 


१५१४ 
१५१४ 
१५१२ 
१५१० 
१५१७ 
१५१५ 


१५०४ 

१५१२ 
१४ ९ ४ 
१५११ 
१५१० 
१५० ९ 


१५१२ 


३३० 


१५१३ 


०.०४.५० 
०.१३.७० 
०.१८.६० 
०.२७.९ ० 
०.१४.०० 
०.१७.३० 
०.१५.०० 


३२६ 


१०५ 
१०६ 


१५१४ 


१५१३ 


१०७ 


- 


१०८ 


१० ९ 


१५१५ 
१५१६ 
१५१७ 
१५१८ 
१५२३ 
१५४२ 


०.० ९ .०० 


११० 
१११ 
११२ 


०.२३.०० 
०.१६.०० 


१५४४ 


११३ 
११४ 


०.०६.८० 
२.५५.६० 


१५४५ 


१५४७ 


१५४४ 


१५०० 


१४७८ 


४५.८२.८० 


खेड , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 


राजश्री मोरे , 
उप विभागीय अधिकारी खेड , 

उप विभाग खेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


५ 


उप विभागीय अधिकारी , खेड यांजकडून 


अधिसूचना 


7 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

भूसंपादन / वावे तर्फे खेड / एसआर / ३७ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ याद्वारे असे सूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
आणि ज्याअर्थी , एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे वावे तर्फे खेड , ता.खेड , जि . रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी 

मुख्य 
कामे अंतर्गत वाढीव धरण बैठक , सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवा , पाहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी वाढीव भूसंपादन होत असून यात यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रत्नागिरी 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समूचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करुन अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी आता , उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट - कलम ( ई ) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समूचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यांत आले आहे आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ग ) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी खेड यांना प्राधिकृत केलेले आहे . सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी खेड असे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर 
सेवा संस्था , मु.पो.कोंड्ये , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी यांच्याकडून , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहीत केलेल्या रितीने दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करण्यांत येईल . 

अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव- मा . जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग रत्नागिरी , सिंचनभवन , कुवारबांव , रत्नागिरी 
प्रयोजन- लघुपाटबंधारे योजना वावे , ता . खेड , जि . रत्नागिरी वाढीव धरण बैठक , सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवा पाहोच रस्ता या 

कारणासाठी वाढीव भूसंपादन प्रस्ताव . 
गावाचे नाव- मौजे वावे तर्फे खेड , ता . खेड , जि . रत्नागिरी 
एकूण क्षेत्र- ०६.८३.७० हे.आर. 
ग . नं . संपादित क्षेत्र 

पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 
( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 


अ.क्र . 


उत्तर 


१ 


- Y Mm 


२ 


०.१४.०० 
०.३८.०० 
०.३४.४० 
०.३४.०० 


१३ ९ / २ 
१३ ९ / १ 
१३ ९ / ४ , ६ , ७ 


१२३ 
१३ ९ / ३ 
१३ ९ / २ 


१४० 
१४० 
१४० 


वहाळ 
वहाळ 
वहाळ 


३ 


१३ ९ / १ 
१३ ९ / २ 
१३ ९ / ३ 
१४०/४ 
१४०/५ 
१४०/७ 
१४०/१० 


४ 


- 


५ 


०.१४.०० 


६ 


०.४६.०० 


७ 


०.२०.०० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


८ 


०.३३.०० 


१४०/१२ 
१ ९ १ 


१४०/१२ 
१३८ 


१३ ९ / ३ 
१ ९ १ / १ 


९ 


०.७५.०० 
०.० ९ .०० 


१० 


१ ९ १ 


वहाळ 


१ ९ १ 


०.४७.०० 


वहाळ 


१४७ 


११ 
१२ 
१३ 


वहाळ 


१४७ 


वहाळ 


१४०/११ 
१४०/११ 
१८७/२ 
१८७/३ 
१८७/४/३ 
१८७/४/३ 
१८७/४/२ 
१८७/४/१ 
१८७/४/३ 
१८७/७ 
१८७/१ 


१४७ 


१४०/११ 
१४०/१२ 
१८७/१ 
१८७/२ 
१८७ / ३ / १ / अ 
१८७ / ३ / ब 
१८७/४/१ 
१८७/४/२ 
१८७/४/३ 
१८७/५ 
१ ९ ० / २८ 
१ ९ ० / २ ९ 
१ ९ ० / ३० 


१४ 


वहाळ 


१४७ 


१५ 


वहाळ 


१४७ 


०.३८.०० 
०.१२.०० 
०.२४.०० 
०.५५.०० 
०.३६.०० 
०.३०.०० 
०.०४.०० 
०.०२.०० 
०.०६.०० 


१६ 


वहाळ 


१४७ 
१४७ 


१७ 


१८ 


१८७/१ 
१८७/२ 
१८७/२ 
१८७/३ 
१८७/४/३ 
१८७/३ 
१८७/४/१ 
१ ९ ० / ३० 
१ ९ ० / ३२ 
१ ९ ० / ३२ 
१ ९ १ / २ 
१ ९ १ / ५ 
१ ९ २ / ७ 
१ ९ २ / ७ 
१ ९ २ / ८ 
१ ९ २ / ९ 


वहाळ 
१८७/१ 
१ ९ ० / ३० 


१ ९ ० / २७ 


१ ९ 


१ ९ ० / २८ 
१ ९ ० / २८ 


१ ९ ० 
१ ९ ० / २ ९ 


२० 


१ ९ १ / २ 
१८७/१ 


२१ 


१ ९ १ / १ 


०.०४.३० 


१०/२८ 


२२ 


०.४०.०० 


१३७ 


०.१५.०० 


१ ९ २ / १ 


२३ 
२४ 


१ ९ २ / १ 
१ ९ २ / ५ 
१ ९ २ / ६ 
१ ९ २ / ७ 


१८७/१ 
१४०/१२ 
१४०/१२ 
१ ९ २ / ५ 
१ ९ २ / ६ 
१ ९ २ / ७ 


१ ९ १ / ५ 
१३ ९ / ७ 
१ ९ २ / ५ 


१३७ 


०.४०.०० 
०.१०.०० 


२५ 


१३६ 


वहाळ 


२६ 


१ ९ २ / ८ 


०.०३.०० 


१३६ 


वहाळ 


०६.८३.७० 


खेड , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 


राजश्री मोरे , 
उप विभागीय अधिकारी खेड , 

उप विभाग खेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


७ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक गृह / क .१ / टे .४ / मनाई आदेश / एस.आर. - ४५ / २०२१.– ज्याअर्थी , जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयांसमोर विविध राजकीय पक्ष , 
विविध संघटना व इतर व्यक्तींकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन , रास्ता रोको व आत्मदहन करण्यात येत असतात . 
सदर मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको इत्यादी करताना संबंधितांकडून ध्वनीक्षेपकाचा वापर तसेच देण्यात येणाऱ्या घोषणांमुळे निर्माण 
होणाऱ्या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते . तसेच संबंधित आंदोलक यांना कार्यालय परीसराबाहेर रोखण्यात न आल्यास त्यांचेकडून 
कार्यालयातील वस्तूंची , अभिलेखांची तसेच इतर सामुग्रीची नासधुस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व सरकारी कामात अडथळा निर्माण होऊन 
प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो . सबब सदर बाबींना आळा घालणेकामी व कोणतीही अनुचित घटना घडू नये या करीता प्रतिबंध 
करणेकामी जिल्हा मुख्यालयाच्या सभोवताली मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी मी डॉ . किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी पालघर मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हा मुख्यालय , पालघर - बोईसर रोड , कोळगाव , ता.जि. पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय , जिल्हा 
परीषद कार्यालय , पोलीस अधीक्षक कार्यालय , प्रशासकीय इमारत अ व ब या कार्यालयाच्या सभोवताली असणाऱ्या संरक्षक भिंतीपासून १०० मीटरचे 
परीसरात विविध राजकीय पक्ष , विविध संघटना व इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको 
करणाऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , ध्वनीक्षेपक ( लाऊडस्पिकर ) सुरू ठेवणे , वाद्य वाजवणे , कार्यालयासमोर मोर्चे , 
उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२२ 
रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे 

सदरचा मनाई आदेश जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयात विविध कामांकरिता शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे 
अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी , विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व 
त्यांचे कर्मचारी व खाजगी व्यक्ती , शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक , राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती , तसेच विविध राजकीय 
पक्ष व विविध संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या 
व्यक्ती जिल्हा मुख्यालयातील अधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता संबंधित कार्यालयाची व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश 

लागू राहणार 

नाही 
उपरोक्त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


7 


; 


; 


पालघर . 


डॉ . किरण महाजन , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पालघर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

- 
मनाई आदेश 


" 


2 


7 


: 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २०२१-६२८६.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच 
दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजी महापरिनिर्वाण दिन व बाबरी मशीद पाडल्याच्या निषेधार्थ निषेध दिन ( काळा दिवस ) व विजय दिन साजरा होणार आहे . 
त्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते ; 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / ३० / 
२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ; 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकुण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे ; 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , अमित काळे , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 

. 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे ००-०१ वाजेपासुन ते दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


. 


५ . 


६ . 


७ . 


. 


CG 


१ . 


४ . 


५ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 

- 


7 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


९ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / टे -३ / भाडेकरू मनाई आदेश / २०२१-६४६२.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे 
वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा इत्यादी भाडे तत्त्वावर देतांना संबंधित 
घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाड्याने देतात व त्यांचेकडुन ओळखीबाबत कोणतेही 
कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसुन 
आले आहे . अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती पोलीस ठाणेस अद्यावत करणे आवश्यक 


आहे ; 


- 


ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे . मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात 
घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा भाड्याने देण्यापुर्वी भाडेकरुची शहानिशा करून संबंधित पोलीस ठाण्यास अवगत करावे 
जेणेकरून संबंधित भाडेकरु इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अदयावत करता येईल ; 

त्याअर्थी , मी श्री.विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे 
हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्वावर देतांना संबंधीत मालकांनी , 
भाडेकरू इसमांनी , सोसायटी चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे . 

( १ ) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा , 
( २ ) भाडेकरु परकिय नागरिक असल्यास त्याच्या पासपोर्टची आणि व्हिजाची झेरॉक्स , 


7 


7 


( ३ ) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र , 


2 


( ४ ) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित 
पोलीस ठाणेस ०३ दिवसांचे आत माहिती द्यावी . भाडेकरू इसमांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेचे ई - मेलवर किंवा टपालाद्वारे देण्यात यावी . तसेच 
लवकरच पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे ही माहिती पोलीस ठाण्याला देता येईल . 
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 

९ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातुन प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे 
शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत लागू राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 

, 


> 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


( Proclamation requiring appearance of the detenu ) 
Proclamation No. 1 / PCB / 

MPDA / ZONE - V / 2021 


Order 


No. 6183 / 2021.- Whereas , I , the Commissioner of Police , Brihan Mumbai , in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra Prevention of Dangerous 
Activities of Slumlords , Bootleggers , Drug Offenders , Dangerous Persons , Video Pirates , 
Sand Smugglers and persons engaged in Black - marketing of Essential Commodities Act , 1981 
( Mah . Act , No. LV of 1981 ) , ( Amendment - 1996 , 2009 , 2015 ) , issued Order vide D.O. No. 15 / PCB / 
DP / ZONE - V / 2021 , dated 17th August 2021 , directing that Shri . Abu Fahad @ Abbu @ Abu Abbas 
Shaikh , aged 25 years , R / o . Room No. 21 , Near Ashrafiya Masjid , Matunga Labour Camp , Ambedkar 
Nagar , Gutter Gully , Mumbai 400 019 , be detained and kept in the Thane Central Prison , Thane , 
with a view to prevent him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public 
order in the jurisdiction of Dharavi , B.K.C. and Shahu Nagar Police Station , in Brihan Mumbai . 

2. Whereas , it has been reported to me that the said Shri . Abu Fahad @ Abbu @ Abu Abbas 
Shaikh , aged 25 years , cannot be found and it has been shown to my satisfaction that the 
aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the detention order cannot be 
executed . 

3. Now , therefore , in exercise of the powers under section 7 of the said Act , proclamation is 
hereby made that the aforesaid person is required to appear before me within 30 days of 
publication of this order . 


2 


Mumbai , 
Dated 2nd December 2021 . 


HEMANT NAGRALE , 
Commissioner of Police , 

Brihan Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


११ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 

6/2266 ( 11 ) /2021.- WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders 
in their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
probable sabotages through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , 
para - gliders , for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the 
same ; 

3. THEREFORE , I , Dr. Shivaji Rathod , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of 
drone , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , etc. shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. 
from 7th December 2021 to 5th January 2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or 
by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 7th December 2021 till 24-00 
hrs . of 5th January 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward 
Offices , and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on the 4th day of the December , 2021 . 


> 


Mumbai . 


DR . SHIVAJI RATHOD , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


2 


क्रमांक जिउनि / कात -६ / क .१५६ / आदेश / कमळ ना . सह . पतसंस्था / १८६७ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात शक्तीचा वापर करून मी सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग या 
आदेशान्वये कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान कलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ श्री . शेखर शंकर घरत 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी : 


( १ ) 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १ , २ , ३ , व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

) 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 


" 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


2 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
अलिबाग ” असा फलक लावता येवू शकेल . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार 
काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


( १३ ) संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यकत्या माहितीसह 
उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५८४ ९ / २०२१.- श्री . अ . अ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ते 
२ डिसेंबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या 
का.वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


7 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


- 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५ ९ ३१ / २०२१.- श्री . अ . अ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते 
२ डिसेंबर २०२१ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या 
का.वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


. 


2 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५ ९ ३२ / २०२१.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर 
२०२१ अशी एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.नं. ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.प 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


- 


7 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५ ९ ३३ / २०२१.- श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर 
२०२१ व ३० नोव्हेंबर २०२१ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तित रजा , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५ ९ ६० / २०२१.- श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अति . सत्र न्यायाधीश -१ , माणगांव , जिल्हा - रायगड यांचा 
दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.नं. ते 
दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.प मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एन . एस . कोले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , माणगांव , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एन . एस . कोले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एन . एस . कोले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . पी . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , माणगांव , रायगड यांजकडे राहील . 


- 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ५३५६ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजा , कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


३३ दिवस 


परिवर्तित 


सौ . ज्यो . ज . माने , 

. 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १ , चिपळूण . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ श्रीमती एस् . व्ही . 
ची सुट्टी . 

पावसकर , सह दिवाणी 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ न्यायाधीश क . स्तर व 
रोजीचे कार्या . 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
वेळेपूर्वीपासून ते चिपळूण . 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०२१ व दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०२१ 
या दोन दिवसांची 
परिवर्तित रजा . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ५३७६ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


६२ दिवस 


ची सुट्टी . 


अ . क्र . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . एस . के . सोनवणे , 

दिनांक २ डिसेंबर दिनांक ५ डिसेंबर २०२१ श्री . एन . सी . पवार , 
दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२१ ते दिनांक ४ 

२ रे सह दिवाणी 
( क . स्तर ) व 

रजा . डिसेंबर २०२१ 

दिनांक १ डिसेंबर २०२१ न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 

तीन दिवस चे कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
अजित रजा . 

वेळेनंतरपासून ते रत्नागिरी . 
दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ ( लांजा न्यायालयाच्या 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . पदभारासह ) 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


वर्ग १ , राजापूर . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ डिसेंबर २०२१ . 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५०६६ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१७५ दिवस 
अर्जित 


श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , 


( ४ ) 
दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक २० 
नोव्हेंबर २०२१ 
तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ श्री . ए . एस . आवटे , 
रोजीची सुट्टी . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ व अति . सत्र 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 

न्यायाधीश , खेड . *** 
ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


खेड . 


( श्री . एन . एस . निसळ , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , खेड यांचा दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंतचे पदभारासह ) 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५०६६ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


१ 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

अर्जित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . एन . एस . मोमीन , २४० दिवस दिनांक २२ नोव्हेंबर दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ श्री . ओ . ओ . आवटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 

अर्जित २०२१ ते दिनांक २४ ची सुट्टी . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 

रजा . नोव्हेंबर २०२१ 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 

पर्यंत ३ दिवस रोजीचे कार्या . 

न्यायाधीश , खेड . 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ 

रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अजित रजा . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५४४३ / २०२१ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


• 


१ 


व अति . मुख्य 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . एन . एन . पाटील , 

११७ दिवस 

दिनांक ६ डिसेंबर दिनांक ५ डिसेंबर २०२१ श्री . एन . जी . गोसावी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 

अर्जित २०२१ ते दिनांक १० ची सुट्टी . 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर व अति . 

रजा . डिसेंबर २०२१ 

दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

पर्यंत पाच दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी . 
रत्नागिरी . 

अजित रजा . 

ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ 
चे महालोकअदालतीचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


आर . एम . चौत्रे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५२७० / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


. 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २५ 

श्री . एन् . जी . गोसावी , 
नोव्हेंबर २०२१ 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व . स्तर व अति . मुख्य 
ते दिनांक १ डिसेंबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी . 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


१ 


१२२ दिवस 


अर्जित 


श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०२१ 
पर्यंत पाच दिवस 


रजा . 


अर्जित रजा . 


. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येईल . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ५३०२ / सन् २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


- 


१ 


५ ९ दिवस 


अ . क्र . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती प . शे . गोवेकर , 

दिनांक २ ९ नोव्हेंबर दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ श्रीमती रं . सु . गोसावी , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२१ ते दिनांक १ 

ची सुट्टी . 

४ थे सह दिवाणी 
( क . स्तर ) व 

रजा . डिसेंबर २०२१ 

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

पर्यंत तीन दिवसांची चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 

अर्जित रजा . 

ते दिनांक २ डिसेंबर २०२१ रत्नागिरी यांजकडे . 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक जिऊनि / कात -६ / चांद्रसेनिय का.प्रभु.पतसं . / अवसायक बदल / सन २०२१ / १८ ९४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग , चांद्रसेनिय 
कायस्थ प्रभु सहकारी पतसंस्था मर्या . मुरुड , मु . पो . ता . मुरुड , जि . रायगड ( अवसायनात ) या संस्थेच्या परिसमापकपदी श्री . ज्ञानदेव शंकर बांगर 

, 
यांचे ऐवजी श्री प्रमोद शंकर वाघमारे सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड यांची नेमणुक करीत आहे ; 

परसिमापक श्री प्रमोद शंकर वाघमारे यांनी तत्काळ संस्थेचा ताबा व कागदपत्रांचा ताबा श्री बांगर यांचेकडून तत्काळ घेऊन अहवाल सादर 
करावा व अवसायनाचे कामकाज नियमाप्रमाणे मुदतीत पूर्ण करावे . 


→ 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


> 


No. CP / XI ( 06 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 , 25th June 2021 , 19th October 2021 and No. Corona 2021 / C.R . 366 / Arogya - 5 , dated 
2nd August 2021 , 11th August 2021 and 24th September 2021 , to continue emergency measures to 
prevent and contain the spread of Covid - 19 virus , and to extend and modify the restrictions that 
have been imposed from time to time ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , has issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 27th November 2021 , superseding all earlier orders by the 
State Government with regard to imposition of restrictions for preventing the transmission of 
the Covid - 19 virus and decreeing with immediate effect that all economic , cultural , social sports 
and entertainment activities will now be allowed as per the normal timings decided by various 
local or other competent authorities before the advent of the Covid - 19 pandemic , subject to certain 
specific conditions . 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread 
of Covid - 19 virus and it is imperative to continue with measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby prohibit the violation of the specific conditions laid 
down in the Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / .Dis M - 1 , dated 27th November 2021 , as follows : 

1. Covid Appropriate Behaviour ( CAB ) , as defined in the Notification , will be observed 
by all , 

2. All persons connected with the organisation of any programme , event etc. as well as 
service providers and participants , visitors , guests , customers shall be fully vaccinated , as 
defined in the Notification , 

3. Any shop , establishment , mall , event , gathering etc. must be manned by fully 
vaccinated persons and all visitors , customers for such places shall be fully vaccinated , 

4. All public transport shall be used only by fully vaccinated persons , 

5. All persons travelling into Maharashtra shall be either fully vaccinated or carry a 
RT - PCR test valid for 72 hours , 
6. In case of any programme or event or activity or gathering : 

In a closed space : people up to 50 % of the capacity only to be allowed , 
b . In an open space : people up to 25 % of the capacity only to be allowed , 

If total number of people present exceeds 1 thousand , then the local disaster 
management authority will have to be informed of the same , 
5. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of 
Police , Greater Mumbai , with immediate effect on this day i.e. , the 27th November 2021 and will 


> 


> 


a . 


C. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६-२२ , २०२१ / अग्र . २५ - पौष १ , शके १ ९ ४३ 

ते 


remain in force till 24.00 hrs on 15th December 2021 , unless withdrawn earlier . The earlier order 
in this regard dated 11th November 2021 is hereby withdrawn with immediate effect . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 


Given under my hand and seal on this 27th day of November , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


